सन २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ 
जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये व 
महसूली मंडळांमध्ये पीक कर्जाचे 
पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या 
वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, 
दि.२३.१०.२०१८ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, 
दि.३१.१०.२०१८ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, 
दि. ६.११.२०१८ 
४) भारतीय रिझर्व बँकेचे मास्टर निर्देग आरबीआय/एफआयडीडी/२०१८-१९, 
दि.१७.१०.२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 


सन २०१८ च्या राज्यातील खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
यांच्यामार्फत दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू 
करण्याबाबत निर्देश fed आहेत. उपरोक्त वाचा येथील दि. २३.१०.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील सन २०१८ च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या १८० 
तालुक्यांमध्ये दुष्काळसहश परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाय योजना व सवलती लागू 
करण्याबाबत rear दिले आहेत. दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ११२ तालुक्यांमध्ये 
गंभीर दुष्काळ व ३९ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 
त्यानंतर दि.६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 
तालुक्यांव्यतिरिकत इतर तालुक्‍यांतील २६८ महसूली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून 
सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 
उपरोक्त नमूद अ.क्र. १ व ३ येथील शासन निर्णयांमध्ये जाहीर केलेल्या सवलती 
उपाययोजनांमध्ये १) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुळीस 
स्थगिती अशा सहकार विभागाशी संबंधित सवळती/ उपाययोजनांचा समावेश आहे. 


२. &) संदर्भाधीन वाचा अ.क्र. १ येथे नमूद केलेल्या दि. २३.१०.२०१८ च्या शासन 
निर्णयात, सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात Trigger - २ लागू झालेल्या Io तालुक्‍यांतील 
मधील- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 


ब) संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.२ येथे नमूद केलेल्या दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन 

निर्णयान्वये गंभीर दुष्काळ जाहीर केलेल्या ११२ तालुक्यांमध्ये व मध्यम स्वरूपाचा 

दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३९ तालुक्‍्यांमधील- 

क) संदर्भाधीन वाचा अ.क्र.३ येथे नमूद केलेल्या दि.६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 

दुष्काळ जाहीर केलेल्या इतर तालुक्यांतील २६८ महसूली मंडळांमधीळ - 

खरीप २०१८ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस दि.३१.१०.२०१९ पर्यंत 

स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्ष) पुनर्गठन करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रियकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँक लि., व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

सुलभ संदर्भासाठी उपरोक्त शासन निर्णयांची परिशिष्टे यासोबत जोडली आहेत, 
संदर्भाधीन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 


३. खरीप २०१८ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०१९ असल्याने 
वरीलप्रमाणे बाधित गावातील जे शोतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करु शकणार 
नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप २०१८ हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम 
मुदत कर्जात ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन करण्यात यावे. 

खरीप २०१८ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३१ जुले, 
२०१९ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करुन 
देण्यात यावे. या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स 
समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥9$॥[॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१९१५०८१११५०२ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao 


Shingte 
R a mM 8 $ h DN: CN = Ramesh Shankarrao Shingte, C 
= IN, S = Maharashtra, O = Government 
S h a n ka r r aod Of Maharashtra, OU = Cooperation, 
. Marketing And Textile Department 
Shin g te Date: 2018.12.19 15:18:43 +05'30 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व Tae विभाग, महाराष्ट्र हासन 


प्रत , 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

3) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 


४ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 


८) संचालक, पणन CASAS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बॅँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 
१० जिल्हाधिकारी ( सवी 
११) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
१२) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 
93) मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई१८ 
१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, 
सेंट्रल ऑफीस,गारमेंट हाऊस, मुंबई १८ 
१५) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 
१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
१७) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 
) 
) 


१८ 
१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२०) सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


२१)निवड नस्ती - २स /१८-स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 
शासन निर्णय क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१८ 
परिशिष्ट- अ 
Trigger-2 लागू झालेल्या तालुक्यांचे विवरणप 

क्र बिल्ला 
।__१. _| अहमदनगर (११ तालुके) जामखेड 

2. कर्जत | 
क डी 
(कि नेवासा 
Tr 
राहाता 
Tt [राहुरी 
a 

a बालापूर 

ef er 

१५. मूर्तीजापूर 
अमरावती (५ तालुके) अचलपूर 
ee बी 
मिति | 
a वरक 
sere 
re 
Eee eee el 
cal 
ae 
a 
बीड (99 तालुके) अंबेजोगाई 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


३२. आष्टी 
३३. बीड ' 
३४. धरूर 
३५. गेवराई | TANTS 
३६. [eto 
३७. माजलगाव न 
३८. परळी 
३९. पातोडा | 
४०. शिरूर (कासार) 
४१. वाडवणी 
४२. | भंडारा (3 तालुके) orm | 
Ba मोहाडी 
४४. पवनी 
४५. । बुलडाणा (८ तालुके) खामगांव 
४६. लोणार 
४७. मलकापूर 
४८. क न । मोताळा 
व. ee cc 
yo. संग्रामपूर 
44, शेगाव 
1 सिंदखेड राजा 
५३. । चंद्रपूर (१० तालुके ) भद्रावती 
६६. | गोदिया (३ ) दैवरी 
G9. मोरगाव अजूंनी 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


६६ || 
धर 
७ 


ae 


(94, 


७६. 


E 
& 


S 
ios 


सालेकसा 
हिंगोली 

कळमनुरी 
सेनगाव 


बोदवड 


चालीसगाव 
चोपडा 
जळगाव 
जामनेर 


>“? 
9 “य 


९६. 
२७. 


ae) 
छठ 
AJ 


१०३. 


>“? | “0 
; wo) 


नंदुरबार (४ 


ag 
& 
रु 
व | 


० मुक्ताईनगर (एदलाबाद) 
पाचोरा 


a क्ल 


रावेर 
यावल 
अंबड 


cj 
९२ 
o 


बदनापूर 


घनसावंगी 
जाफराबाद 
जालना 
परतूर 
बावडा 
हातकणंगले 


राधानगरी 
शिरूर अनंतपाल 
कळमेश्वर 


+4 


उमरी 
नंदुरबार 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


१०४. | नवापूर 
१०५. 
< 
१०७. | नाशिक (८ तालुके ) बागलाण 
१०८. चांदवड 
१०९, देवला 
| 990. | १०. इगतपूरी 
| ठेवे. 138 | 
११२. नांदगाव 
११३. नाशिक 
| ११४. सिन्नर 
११५. | उस्मानाबाद (७तालुके) लोहारा 
११६. कळंब 
११७. उस्मानाबाद 
११८. परांडा 
498. तुळजापूर | 
१२०. वाशी 
१२१. भूम 
। 922. | पालघर (3 तालुके) पालघर 
१२३. तलासरी | 
१२४. विक्रमगड 
१२५. | परभणी (६ तालुके) मनवत 
१२६. पालम 
१२७. परभणी 
१२८. पाथरी | 
१२९. सेलू 
१३०. सोनपेठ 
१३१. | पुणे (१० तालुके ) आंबेगाव घोडेगाव | 
१३२. | बारामती 
१३३. भोर 
१३४. | दौंड 
१३५. हवेली 
| १३६. इंदापूर 
१३७. मुळशी पौड ] 
1१३८. 1”) पुरंदरसासवड 
१३९. शिरूर घोडनंदी 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


ज्ञासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


Yeo 

१४१. 
१४२. 
१४३. 
१७४. 
१४६५. 
१४६. 


४८. 
१४ 
१५०. 
१५१. 


29) 


-0 
ios 


१५२. | सातारा (६ 


रायगड (३ 


— 


रत्नागिरी (9 तालुका) 
सांगली (७ ) 


मानगाव 


% 
fel} 


सुधागड 
मंडणगड 
आटपाडी 

जत 

कडेगाव 
कवठेमहाकाळ 
खानापूर विटा 


a 
> 


तासगाव 
कराड 


१६५३. 
१५७6. 
१ घु पु १ 


खंडाळा 


कोरेगाव 
माण दहीवाडी 


-०| -9 
wane 
| “४१ 


१दट. 


Oo 
ay 
-9 


१६२. 


द 
१६५. 
१६६. 


-9 


mn 
GS 


१६८. | वर्धा (3 तालुके) 


१६९. 


999 


१७२. | यवतमाळ (९ 


१७३. 


१ 


(94, 


Oo | -o 
x 
0 | >? 


an 


-9 | -O 
on 
७८ | 4w 


i 


R (१ तालुक) 


vw 


-] 
~— 


om 


RTA (१ तालुका) 
) 


Hoey 
भववाडी 


करमाळा 
माढा 
माळशिरस 
मंगळवेढे 


पंढरपूर 
सांगोले 

दक्षिण सोलापूर 
आष्टी 

कारंजा 
समुद्रापूर 
बाभूळगाव 
दारव्हा 


जं 
3 
ol 


ag 
& 
“7 
क 
3p 
(२ 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


१७६. महागाव 
१७७. Pe et >: RT 1111 | 
ara राळेगाव 
उमरखेड 71 | 
१७९. 
१८०. यवतमाळ 
ग eee | 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय - २०१८/प्र.क्र.८९ /म-७ 


खळखळ a 


शासन निर्णय क्रमांक: एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, fe :३१ ऑक्टोबर,२०१८ चे 


परिशिष्ट "अ " 


सन २०१८ खरीप हंगामातील दुष्काळग्रस्त 


| पुणे निरंक 


जत,कवठेमहांकाळ,खानापूर 
-विटा, आटपाडी, तासगांव 


करमाळा, माढा, माळशिरस 
मंगळवेढे, पंढरपूर, सांगोले, 
अक्कलकोट, मोहोळ, दक्षिण 
सोलापूर 


cas सिंदखेड 


जळगांव ।अमळनेर, भडगांव, भुसावळ 
बोदवड, चाळीसगांव, चोपडा, 
जळगांव, जामनेर, 
मुक्‍ताईनगर, पाचोरा, पारोळा, 
रावेर , यावल 
९ नाशिक बागलान, मालेगांव, नांदगांव, 
सिन्नर 
दि अहमदनगर | कर्जत,अहमदनगर,नेवासा, 
पारनेर, पाथर्डी, रहाता, 
राहुरी,संगमनेर, शोवगांव, 
श्रीगोंदा, जामखेड 
| q ।औरगाबाद | औरंगाबाद, गंगापूर, 
खुलताबाद, पैठण, फुलंब्री, 
fers, सोयगांव, वैजापूर, 


कन्नड 


अ.क्र. | जिल्हा गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ | संख्या 
असणारे तालुके 


3 


43 


०७८ | ww 


1 १ 


७क्‍्यांची यादी 

मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ 
असणारे तालुके 

आंबेगांव , पुरंदर सासवड, 
वेल्हे, बारामती, दौंड, इंदापूर, 


शिरूर - घोडनंदी 


| निरंक 


संख्या 


निरंक 


| निरंक 
। शिरपूर 


निरंक 


|| तळीोदे 
देवळा,इगतपुरी, नाशिक, 


चांदवड 
निरंक 


निरंक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय - २०१८/प्र.क्र.८९ /म-७ 


F 2 | बीड आष्टी, बीड, घधारूर,| ११ । निरंक ae: 
| गेवराई,माजलगांव, शिरूर 
(कासार), वडवणी, 
आंबेजोगाई, केज, 
परळी,पाटोदा 
१३ ।जालना । अंबड,बदनापूर,भोकरदन, ७ | निरंक oa: 
| घनसावंगी, जाफ्राबाद, 
जालना, परतूर 
१४ | नांदेड मुखेड,देगलूर २ | उमरी ft 4 
१५ | उस्मानाबाद | लोहारा,कळंब,उस्मानाबाद, ७ | fea 0 ; 
परांडा, तुळजापुर, वाशी,भूम | 
१६ ।परभणी  ।मनवथ, पाथरी, सोनपेठ, | ६ | निरंक ० | 
| | | ST, परणणी रोल | 
qo | हिंगोली | हिंगोली,सेनगांव 2 | कळमनुरी x 
१८ | न लाग निरंक ० | शिरूर अनंतपाळ १ 
१९  । अकोला | निरंक (मि बाळापूर,बार्शिटाकळी, 4 ण 
मुर्तिजापूर, तेल्हारा, अकोला | 
२० ।अमरावती ।मोर्शी fie अचलपूर चिखलदरा, वरूड, | 8 | 
अंजनगांव सुर्जी 
२१ | बुलडाणा | खामगांव,लोणार,नांदुरा, ७ ।मोताळा Tq 
संग्रामपूर, Bd, मलकापूर, | 
सिंदखेड राजा | ह 
२२ ।वाशिम निरंक | ० | रिसोड १ | 
२३ | यवतमाळ | बाभुळगांव, दारव्हा,कळंब, | ६ ।केलापूर,मारेगांव, यवतमाळ ३ न 
| महागांव, उमरखेड,राळेगाव 
२४ चंद्रपूर चिमूर । | ब्रम्हपुरी, AAR, राजुरा, | ४ - 
सिंदेवाही 
२५  । नागपूर काटोल, कळमेश्वर 2 | नरखेड १ 
२६... वघो निरंक | 0 | आष्टी,कारंजा 2 


एकूण २६ जिल्हे । गंभीर दुष्काळाचे तालुके ॥ ११२ मध्यम दुष्काळाचे तालुके 


पृष्ठ ५ THT ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


नि 
विडा मी 
2. 
३ 
3 


६. 
1 ७. | : 
८. 
९. 


झासन निर्णय क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१८ 
परिशिष्ट- अ 
दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या २६८ महसुल मंडळाची यादी 
जिल्हा तालुका महसुल मंडळ 
नाशिक (१७) कळवण कळवण, नवीबेज, मोकभांगी 
दिंडोरी दिंडोरी, मोहाडी, EST 
निफाड निफाड, रानवड, चांदौरी, देवगाव, 
सायखेडा, नांदूर 
येवला नगरसुल, अंदरसुल, पातोडा, सावरगाव, 


जळगाव 


न्हसदी, मिजानवूर eR 


नंदुरबार (३) अक्कलकुवा अक्कलकुवा, खापर, मोरांबा 


जळगाव ९ es 


अहमदनगर (2) 


श्रीरामपूर 
हवेली 


, उत्रंगगृह 


दहीगाव 


थेऊर, ऊरूळीकांचन, भोसरी, चिंचवड, 
कळस, हडपसर, वाघोली 

थेरगाव 

वेळू 

जुन्नर, नारायणगाव, वडगाव, निमुलगाव, 
बेल्हा, ओटूर 


(aan, । खेड राजगुरूनग चाकण, आळंदी, पिपळगाव, कान्हेरसर 
oT 
Ll ७. 


१८. 


सातारा (१९) 


सांगली (१०) 


उत्तर सोलापूर 


शेळगी, ति-हे, मार्डी, वडाला 


बार्शी आगळगाव, वेराग, उपालेडू, गौडगाव, 


सातारा 
जावळीमेधा 
पाटण 
कराड 
खटाव वडूज 
खंडाळा 


मिरज 


पांगरी, पानगाव, नारी, सुर्डी, खांडवी 
नागठाणे,वडुथ, तासगाव,अपशिगे 
आनेवाडी, कुडाळ 

चाफळ, तराळे, मल्हारपेठ, तळमावले 
Salat, कवठे 
वडूज 

वाठार, लोणंद्र 
पाचवड, YS, ओझर्डे, सुरूर 
आरग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 
ee —————— ee ee 
(cet eae cS | 


२६. वाळवा इस्लामपूर | वाळवा, पेठ, कासेगाव, आष्टा, | 
ईस्लामपूर, कामेरी 
२७. | | पलूस भिलवडी, पलूस 
२८. कडेगाव i 
२९. | कोल्हापूर (१९) नि हातकणंगले, कबनूर, हेल, हुपरी, नी 
| Sa वडगाव, वाठार, इचलकरंजी 
३०. | शिरोळ नृसिंहवाडी, नंदाणी 
३१. पन्हाळा | पन्हाळा, कोडोली ण 
32. करवीर कोल्हापूर | मुडशिंगी, इसपुर्ली, कानेरी - 
"य | गडहिंग्लज दुंडागे, EHH, कसबा 
३४. भुदरगड कुर 7 
३५. | जालना (2) __ [Aer तळणी, पांगरी | 
३६. | लातूर (४२) लातूर लातूर, बाभळगाव, हरंगुळ, मुरूड, 
गातेगाव, तांदुळजा, चिंचोली , 
३७. "औसा ea जता 
बेलकुंड, किन्नीथोट , किल्लारी 
३८. अहमदपूर अहमदपूर, खंडाळी, आंदोरी, शीरूर , 
हाडोळती 
३९. | निलंगा पानरचिचोळी, औराद, ie 
| मदनसुरी, कासारशिरसी 
४०. उदगीर उदगीर, नागलगाव, नळगीर, मोघा, ह 
देवर्जन 
४१. चाकुर APY, नळेगाव, वडवळ, शेळगाव, झरी 7 
82. रेनापूर पोहरेगाव, HRY 
४३. दावणी देवणी, बोरोळ, वलांडी 
88. | जळकोट जळकोट, घोणसी 
४५. | नांदेड (१४) बिलोली बिलोली, सगरोळी, कुंडलवाडी, | 
आदमपूर 
४६. लोहा लोहा 
४७. हदगाव मनाठा 
| ee. किनवट इस्लापुर, जलधरा, शिवणी 
४९. | धर्माबाद करखेली, जारीकोट 
५०. | TS Hex, नरसी, मांजरम 
| ५१. ' परभणी (८) गंगाखेड माहातपुरी, माखणी, राणीसावरगाव 
42. जितूर जितुर, बोरी, आडगाव, चारठाणा 
५३. पुर्णा लिमला 
५४. | हिंगोली (२) वसमत गिरगाव, टेभुर्णी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७ 


पिपळगाव काळे, वडशिंगी, आसलगाव, 

एकलारा, HOR, धोडप, पेठ, Herd 
आटोळ, Aes 

1. 


बुलडाणा (२१) जळगाव जामोद 
५६. चिखली 
प. 1 बुलडाणा 
५८. ळगाव राजा 


५९. 


मालेगाव 


ep 


or vr 
तिवसा 
दर्यापूर | | [] 
चांदूर बाजार 
६९. धामणगाव 


cc 
—_— 


x 
आकर 
1111100000 


are 


६३. | अमरावती (१६) अमरावती । | शिराळा, नांदगाव 


साकळी, म्हसाळा 

ळगाव राजा, तुळजापुर, मेहुणा राजा, 
अंढेरा 

, ]ोलगाव , 

माळी, वरवंड, लोणी गवळी ,नायगाव 
दत्तापूर 
आसेगाव 
जऊळका 
उमरी 


पुण , आष्टी, आसरा 

आमला 

कु-हा 

दारापूर, सामदा, 

करजगाव, आसेगाव, तळेगाव, शिरसगाव 
चिचोली ,अंजनसिगी 

शिरजगाव, मोझर 

गौल, बेलोरा 

शिरोली, शिवणी, घोटी 

आर्वी, वाठोडा, वाधोणा, खरांगणा, 


विरूळ, रोहणा 
ot आंजी, वायगाव 
Cs किल ah 
७८. | समुद्रपूर जाम, गिरड, कोरा, वायगाव, कांढळी, 
मांडगाव 
७९. नागपूर (ग्रामीण) | गोधणी | 
c.f sO हिंगणी आडेगाव, टाकळघाट | टाकळघाट 
ct 
a we SS 
८४. | भंडारा (२) तुमसर esr | 
C4. ww aT 
| | 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८ र/म-७ 


८६. | गोंदिया (३) गोंदिया खामरी | 
८७. | COD मुल्ला a 
८८. मोरगाव अर्जुनी | नवेगावबांध व 
८९. | चंद्रपूर (१३) मूल चिखली 

reo. | गोंडपिपरी । ढाबा 
९१. a | वरोरा _ माढेळी, टेमुर्डा, शेगाव, खांबाडा, चिकणी | 
gl भद्रावती नंदोरी, चंदनखेडा, मुधोली, | 

मांगली,धोडपेठ 
| ९३. | पोंभुर्णा पोंभुर्णा | 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


